महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
अंतर्गत सिडको  महामंडळाकडील 
लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित 
अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय 
अधिकारी अधिसुचित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२२/१२५२/प्र.क्र.१५४/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ६ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा : १. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2094 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.सिआयडी-३३२२/१२५२/प्र.क्र.१५४/ 
नवि-१०,दिनांक ०३.११.२०२२ 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील पात्र व्यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच 
लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेवून त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा 
पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,२०१५ हा दि.२८.०४.२०१५ रोजी 
महाराष्ट्र राज्यास लागू करण्यात आला आहे. या अध्यादेशातील कलम-३ नुसार प्रत्येक सार्वजनिक 
प्राधिकरणाने अध्यादेहा लागू झाल्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित 
अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अध्यादेशाखाली अधिसूचित 
करणे BIA आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सिडको महामंडळाच्या काही 
सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या होत्या. सिडको महामंडळाच्या प्रस्तावास अनुसरुन सिडको 
महामंडळाकडीळ आणखी ४४ सेवांसाठी नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय 
अपील अधिकारी अधिसुचित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मधील कलम-३ नुसार सिडको महामंडळाकडील 
अनुसूची “अ” मधील सेवा या आदेशान्वये अधिसूचित करण्यात येत आहेत. नगर विकास 
विभागांतर्गत सिडको महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या ळोकसेवांसाठी sta कालावधी, 
सेवा अधिसूचित करणारे कार्यालय तसेच पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी, 
द्वितीय अपिलीय अधिकारी याबाबतचा तपशिल अनुसूची “अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२२/१२५२/प्र.क्र.१५४/नवि-१० 


2) 


4) 


०२. 


अनुसूची “अ” मध्ये नमुद सेवा देण्यास जबाबदार पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय 
अपिलीय अधिकारी यांनी नागरिकांना विहीत मुदतीत सेवा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही 
करावी. 

अनुसूची “अ” मध्ये नमुद सेवांचा तपशिल सिडको महामंडळाच्या प्रत्येक कार्यालयाच्या 
फलकावर सुवाच्य अक्षरात ठळकपणे प्रदर्शित करावा. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 
२०१५ मधील कलम-३ नुसार सिडको महामंडळाकडील सर्व अधिसूचित सेवांचा तपशिल 
महामंडळाच्या प्रत्येक कार्यालयाच्या फलकावर सुवाच्य अक्षरात दि.३१ ऑक्टोबर, २०२३ पर्यंत 
प्रदर्शित करण्यात यावा. 

अनुसूची “अ” मध्ये नमुद सेवा “आपले सरकार” च्या वेबपोर्टलवरीळ Dashboard of Right to 
service वर “महाआयटी” च्या मदतीने उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. 

“महाआयटी” ही मार्फत सिडको महामंडळाकडील संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना “युजर 
आयडी” व “पासवर्ड” उपलब्ध करुन देण्यात यावा. तसेच सदर सेवा “आपले सरकार” पोर्टल 
वरुन उपलब्ध करुन देणेसाठी तांत्रिक सहाय्य करण्याची जबाबदारी “महाआयटी” यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००६११२५३२३४२५ असा आहे. सदरहू शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHINDE SUBRAO 


eae Seema 
NARAYAN eee 
Date! 2023 10.06 1550-29 +0530 
(सु.ना.शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत :अनुसूची-अ 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.र व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक सिआयडी-३३२२/१२५२/प्र.क्र.१५४/नवि-१० 


८. राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त, मंत्रालय, मुंबई. 

९. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, मुंबई. 
१०.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई/नागपूर. 
११.महाळेखापाल, (लेखापरिक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१२.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४.उप सचिव (लो.दि.कक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.अवर सचिव (नवि-१३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवड नस्ती (नवि-१०. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


“महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अधिनियम -२०१५” अंतर्गत हहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) प्राधिकरणामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा व पदनिर्देशित 
अधिकारी, (पदनाम), प्रथम व द्वितीय अधिकाऱ्यांच्या पदनिर्देशित नावाची यादी 


शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई ४०० ६१४ 


लोक सेवांची सूची लोक सेवा  । आवश्यक कागदपत्रे | नियत | पदनिर्देशित प्रथम द्वितीय 
अधिसूचित वशुल्क कालमर्यादा अधिकारी | अपिलीय | अपिलीय 
करावयाची (पदनाम) । अधिकारी =| अधिकारी 


कार्यालये व (पदनाम) (पदनाम) 
कार्यक्षेत्र 


१) अभ्निशमन विभाग, सातवा मजला, सिडको भवन 


विविध व्यवसायाकरीता अग्निसुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून 
शहर व औद्योगिक दिवस 
उपाय योजना करण्याकरीता देण्यात येणारे ी ७ दिवस 
ae ae अग्निशमन विभाग, | विकास महामंडळ उप मुख्य 
प्रमाणपत्र .( , हॉस्पिटल्स, NT इत्यादी.) अग्निशमन 
सातवा मजला, (सिडको) स्तरावर 


ete कागदपत्रे व शुल्क 
वेळा सादर करण्यात येणारे “अ” प्रमाणपत्र 


त्वा ae en अग्निशमन | अग्निशमन 
गप eee gn सिडको भवन निश्चित केलेले दिवस en अधिकारी । अधिकारी 
अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवळेबाबत वर्षातून दोन ७ दिवस 


२) सामाजिक सेवा विभाग/पुनर्वसन विभाग/पणन व्यवस्थापक (वाणिज्यिक) सिडको मर्यादित (नवी मुंबई क्षेत्र) 


सामाजिक सेवा 
विभाग, सिडको 
मर्यादित (नवी मुंबई | शहर व औद्योगिक 
क्षेत्र /पुनर्वसन विकास महामंडळ 
oe सहा. विकास | विकास 
गहाण खत ना हरकत दाखला विभाग, सिडको (सिडको) स्तरावर । ७ दिवस अधिकारी eat विभागप्रमुख 
मर्यादित (नवी मुंबई निश्चित केलेले 
कषेत्रा/ पणन कागदपत्रे व शुल्क 
व्यवसस्थापक 
(वाणिज्यिक) 


अ. लोक सेवांची सूची लोक सेवा 
क्र अधिसूचित 
करावयाची 
कार्यालये व 
कार्यक्षेत्र 


आवड्यक कागदपत्रे | नियत । पदनिर्देशित | प्रथम द्वितीय 
व शुल्क कालमर्यादा! अधिकारी | अपिलीय | अपिलीय 
(पदनाम) । अधिकारी | अधिकारी 

(पदनाम) | (पदनाम) 


३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सिडको भवन 


घनकचरा व्यवस्थापन 


विभाग 


Pee 


४) महाव्यवस्थापक (गृहनिर्माण), रायगड भवन 


सार्वजनिक आरोग्य 


शहर व औद्योगिक 
विकास महामंडळ 
(सिडको) स्तरावर 
निश्चित केलेले 
कागदपत्रे व शुल्क 


वरिष्ठ 
स्वच्छता 
अधिकारी 


मुख्य 
आरोग्य 
अधिकारी 


स्वच्छता 
अधिकारी 


५ दिवस 


महाव्यवस्थापक 
(पणन) 

महाव्यवस्थापक 
(पणन) 


इरादापत्र 


तारणनाहकरत दाखला 


| | =| 


व्यवस्थापक 
पणन 
(गृहनिर्माण) 


पणन 
अधिकारी 
(गृहनिर्माण) 


ठशाहर व औद्योगिक 
विकास महामंडळ 
(सिडको) स्तरावर 


सहा.पणन 
अधिकारी 
(गृहनिर्माण) 


७ दिवस 


निश्चित केलेले 
कागदपत्रे व शुल्क 


५) व्यवस्थापक (शहरसेवा-!/॥/॥), सिडको भवन 


भूखंडाचे हस्तांतरण 


बक्षीस वितरण पत्राद्वारे हस्तांतरण 
विलंब शुल्क 
नावात बदल करणे कंपनी /भागीदारी 


ठाहर व औद्योगिक | २१ दिवस 
विकास महामंडळ 
(सिडको) स्तरावर 
व्यवस्थापक 
जतक सहा. वसाहत | वसाहत दरा 
ie व शुल्क 7 
ea ae अधिकारी । अधिकारी 
I/II) 
७ दिवस 
२१ दिवस 


अ. लोक सेवांची सूची लोक सेवा । आवश्यक कागदपत्रे | नियत | पदनिर्देशित | प्रथम द्वितीय 


क्र अधिसूचित व शुल्क 
करावयाची 
कार्यालये व 
कार्यक्षेत्र 


पुर्नप्रमाणीकरण करीता परवानगी 


कालमर्यादा। अधिकारी अपिलीय । अपिलीय 
(पदनाम) अधिकारी । अधिकारी 
(पदनाम) (पदनाम) 


६) नियाजन विभाग (नेना), सीबीडी बेलापूर स्टेशन 


NIAMS बांधकाम परवानगी 


१४ NIAMS-CC 
१४ नियोजन (नैना) 
१५ NIAMS-OC 
EE ऱशाहर व औद्योगिक 
पुर्न:निश्चिती (Offline ae 
विकास महामंडळ 


झोन दाखला (Proposed in online NIAMS 
१७ Cheat gerd 


co 
कागदपत्रे व शुल्क 
नियोजन खोपटा 


ae 
क 
पुर्न:निश्चिती (Offline 


२२ झोन दाखला Proposed in online NIAMS 
७) अभियांत्रिकी विभाग एकूण 


अभियांत्रिकी विभाग 


ठशाहर व औद्योगिक 
विकास महामंडळ 
(सिडको) स्तरावर 


निश्चित केलेले 


६० दिवस 


१५ दिवस 
३० दिवस 


७ दिवस 
७दिवस | सहयोगी 

नियोजनकार | नियोजनकार 
६० दिवस 


१५ दिवस 


७ दिवस 


री अभियंता । अभियंता अभियंता 
अभियंता अभियंता अभियंता 
सहा.कार्यका | कार्यकारी | अधिक्षक 
aa 


अ. लोक सेवांची सूची लोक सेवा । आवश्यक कागदपत्रे | नियत । पदनिर्देशित | प्रथम द्वितीय 


क्र. अधिसूचित व शुल्क कालमर्यादा अधिकारी | अपिलीय | अपिलीय 
करावयाची (पदनाम) | अधिकारी | अधिकारी 

कार्यालये व (पदनाम) (पदनाम) 

कार्यक्षेत्र 
८) सहनिबंधक सहकारी संस्था, सिडको 
सहकारी संस्थांच्या नोंदणीबाबत नाव आरक्षित ठेवून बँकेत 
खाते उघडण्याची परवानगी देणे सहनिबंधक 
सहकारी संस्था, aren eae 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९६०व नियम | सिडको लार गह वऔद्योगिक ow त वेधक: तेर तती 

१९६१ मधील कलम १५४ (बी) (2) नुसार सहकारी क क विकास a महामंडळ eal Ae a eee 
गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी वो र (सिडको) स्तरावर | aay | कार्यालयीन ae os 


निश्चित केलेले 
कागदपत्रे व शुल्क 


सहाय्यक 
क्र.८, पाचवा सिडको सिडको 


मजला, सीबीडी 


मोफा अधिनियम १९६३ अन्वये मानवी अभिहस्तांतरण बेलापूर oe 
कन्व्हेअन्सच्या अर्जावर निर्णय घेणे ‘ 


९) उद्यान विभाग, सिडको 


Ser nee ee शहर व औद्योगिक sa 
वृ क्षाच्या छाटपण C qT र षु C 
वृक्षांच्या छाटणीस परवान मवात हाक रा 
Sele (ele, (सिडको) स्तरावर 
सिडको 


निश्चित केलेले 
वृक्षांची कापणी व वृक्ष पुनरोपण करण्यास परवानगी देणे कागदपत्रे व शुल्क | २० दिवस 


सहा. उद्यान ae कळ, 
अधिकारी टं 


अ. लोक सेवांची सूची लोक सेवा । आवश्यक कागदपत्रे | नियत | पदनिर्देशित | प्रथम द्वितीय 


क्र. अधिसूचित व शुल्क कालमर्यादा अधिकारी | अपिलीय | अपिलीय 
करावयाची (पदनाम) | अधिकारी | अधिकारी 
कार्यालये व (पदनाम) । (पदनाम) 

कार्यक्षेत्र 


१०) मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी (न.मुं.आं.वि.) 


भूखंड हस्तांतरण करणे 
भाडेपट्टा करारनामा झेरॉक्स प्रत ३० दिवस 
भाडेपट्टा खत ३० दिवस 


बक्षीस पत्रानुसार भूखंड/सदनिका/ दुकानाचे हस्तांतरण 


sv re 
वारसांची नोंद करणे (भूखंड) मुख्य भूमी व | विकास महामंडळ oe 

न apres क स «renee सहा. वसाहत | वसाहत भूमापन 

- आवि rq कासार अधिकारी । अधिकारी । अधिकारी 
पुरक चटईक्षेत्र निर्देशांक नाहरकत प्रमाणपत्र देणे (न.नु.आ.व)) ल ३० दिवस at. वि) 
कागदपत्रे व शुल्क tones 
दोन भूखंड एकत्रित करण्यास लागणारी कागदपत्रे णु 

गृहनिर्माण संस्था नोंदणी 


भूखंड / सदनिकासाठी गृहकर्ज नाहरकत दाखला 


भूखंड बांधकाम कालावधी मुदतवाढ मिळणे 


भूखंडावरील इमारतीमधील सदनिका / दुकानाचे 
हस्तांतरण 


१५ दिवस 


o¢ oC 9८ An AN | 4V AN AN | AV 


